RNI No.MAHBIL / 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ८ , अंक ५ ( २ ) ] 


मंगळवार , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २२ मार्च , २०२२ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम 
११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


: 


L. A. BILL No. XI OF 2022 . 


A BILL 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT . 


सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ११ . 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 


१ ९ ५८ चा 

६० . 


ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करणे 
इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत 
आहे 
१ . या अधिनियमास , महाराष्ट्र मुद्रांक ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 

संक्षिप्त नाव . 


1 


भाग पाच - ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


सन १ ९ ५८ चा 
अधिनियम क्रमांक 


२ . 


1 


६० . 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यास जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये , अनुच्छेद ५ मधील , खंड १ ९ ५८ चा 
याच्या ( ग - अ ) मधील , उप - खंड ( दोन ) मधील , स्तंभ ( १ ) मधील परंतुकामध्ये , “ एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये " या 
अनुसूची एकची मजकुराऐवजी , “ तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

सुधारणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 
माननीय वित्त मंत्री यांच्या सन २०२२-२०२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात असलेला , 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १ ९ ५८ चा ६० ) या अन्वये मुद्रांक शुल्क बसविण्याच्या संबंधातील 
प्रस्ताव अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने , उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची एकच्या अनुच्छेद ५ च्या 
खंड ( ग - अ ) च्या उप - खंड ( दोन ) मधील परंतुकामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 

२. उक्त अनुच्छेद ५ ( ग - अ ) ( दोन ) मध्ये , एखाद्या व्यक्तीने विकासकाकडून केलेल्या कोणत्याही 
योजनेतील किंवा प्रकल्पातील एका किंवा त्याहून अधिक युनिटांच्या खरेदीसंबंधातील करारावर 
मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या तरतुदींचा अंतर्भाव आहे . उक्त अनुच्छेद ५ च्या खंड ( ग - अ ) च्या 
उप - खंड ( दोन ) च्या परंतुकात अशी तरतूद केली आहे की , जर त्या व्यक्तीने त्यानंतरच्या खरेदीदाराच्या 
नावे अशा मालमत्तेचे अभिहस्तांतरण करून दिलेले असेल तर , उक्त उप - खंड ( दोन ) अन्वये प्रत्येक 
युनिटावर आकारणीयोग्य असलेले शुल्क , जर असे हस्तांतरण किंवा अभिहस्तांकन , कराराच्या 
दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये केलेले असेल तर , शंभर रुपये इतकी शिल्लक ठेवल्यानंतर , 
अनुच्छेद २५ अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या शुल्कापोटी समायोजित करण्यात येईल आणि जर 
समायोजन केल्यावर कोणतेही शुल्क प्रदान करण्याची आवश्यकता नसेल तर , अभिहस्तांतरणाचे 
किमान शुल्क शंभर रुपये इतके असेल . 

३. स्थावर संपदा क्षेत्राचे विनियमन व प्रचालन करण्याकरिता स्थावर संपदा ( विनियमन व 
विकास ) अधिनियम , २०१६ ( २०१६ चा १६ ) अधिनियमित करण्यात आला आहे . असे निदर्शनास 
आले आहे की , उक्त अधिनियमाखालील विविध बंधनकारक अनुपालनामुळे स्थावर मालमत्तेच्या 
विकास योजना किंवा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागत आहे . त्यामुळे 
गुंतवणूकदारांना , उक्त उप - खंड ( दोन ) खालील कमी केलेल्या मुद्रांक शुल्काचा लाभ घेता येऊ 
शकत नाही . म्हणून , गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि बांधकाम व्यवसायाला चालना 
देण्याकरिता कराराच्या दिनांकापासून अशा युनिटचे हस्तांतरण किंवा अभिहस्तांकन करण्यासाठी 
उक्त एक वर्षाचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित केले आहे . म्हणून , शासनाने उक्त 
अधिनियमाच्या अनुसूची एकच्या अनुच्छेद ५ ( ग - अ ) ( दोन ) मध्ये सुयोग्य सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित 
केले आहे . 


1 


४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा , या विधेयकाचा हेतू आहे . 


बाळासाहेब थोरात , 


मुंबई , 
दिनांक १७ मार्च , २०२२ . 


महसूल मंत्री . 


भाग पाच - ११-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


वित्तीय ज्ञापन 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १ ९ ५८ चा ६० ) याच्या अनुसूची एकच्या अनुच्छेद ५ च्या खंड 
( ग - अ ) च्या उप - खंड ( दोन ) मधील परंतुकाखाली विनिर्दिष्ट केलेल्या कमी मुद्रांक शुल्काचा लाभ 
मिळण्यासाठीचा कालावधी एका वर्षावरून तीन वर्षे इतका वाढवण्याच्या दृष्टीने , खंड २ द्वारे त्याच्या 
उक्त परंतुकामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 

सदर विधेयक , राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर , राज्याच्या 
एकत्रित निधीमधून आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्चाचा अंतर्भाव होईल अशी कोणतीही तरतूद या 
विधेयकात नाही . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च २२ , २०२२ / चैत्र १ , शके १ ९ ४४ 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस 

( महाराष्ट्र शासन , विधी व न्याय विभाग , आदेशाची प्रत ) 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड ( १ ) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन , ते महाराष्ट्र मुद्रांक ( सुधारणा ) विधेयक , २०२२ 
पुरःस्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत . 


1 


राजेन्द्र भागवत , 


विधान भवन , 
मुंबई , 
दिनांक २२ मार्च , २०२२ . 

, 


1 


प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


